रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथील अवैध किडनी 
रॅकेटबाबत चौकशी करण्याकरिता मा. उच्च 
न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत 
करण्याबाबत- नवीन सदस्यांचा समावेश 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/ आरोग्य -८६ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २५ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्र. माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६, दिनांक १८.०७.२०२३ 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्र.आसेआ/माअप्र/कक्ष-२०/रुबीहॉलक्लिनिक/ चौकशी 
समिती/नवीन सदस्य/१५०/२३, दिनांक ३१.०८.२०२३ 
प्रस्तावना - 


रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथीळ अवैध किडनी रॅकेटबाबत चौकशी करण्याकरिता मा. उच्च 
न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर चौकशी समितीमधील डॉ. वत्सला त्रिवेदी व डॉ. श्रीरंग बच्चू या दोन सदस्यांनी चौकशीमध्ये 
सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविल्याने त्यांच्या ऐवजी नवीन दोन सदस्यांचा Garda करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे येथील अवैध किडनी रॅकेटबाबत चौकशी करण्याकरिता वरील संदर्भ 


क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
समिती गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये डॉ. वत्सला त्रिवेदी, युरोलॉजीस्ट, क्रिटी केअर हॉस्पीटल, 
मुंबई व डॉ. श्रीरंग बच्चू, नेफ्रोलॉजीस्ट, बॉम्बे हॉस्पीटल, मुंबई यांच्या ऐवजी खालील दोन नवीन 
सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


क्र. सदस्यांची नावे समितीतील पद 

णि डॉ. सुरेंद्र माथूर, प्रेसिडेन्ट, झोनल ट्रान्सप्लांट को-आऑपडिनेशान सदस्य 
सेंटर, मुंबई 

२ | डॉ. सुजाता पटवर्धन, संचालक, (रोटो-सोटो), मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६, दिनांक २५ ऑक्टोबर, 2023 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/89॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५१४४०५७७७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SANJAY DATTARAM 


MAHADESHWAR 
SA NJ AY DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PUBLIC HEALTH DEPARTMEN 


2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206 
DATIA RAM :d390898bbe0690feadsfoof6a3 


stalCode=400032, st=Mah htt 


asi 
09A8917EDE715503310B61D8A2435 
M A H A D E S H WA R 7A945B188F 3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, 
‘SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
Date: 2023.10.23 23:47:42 +05'30' 


संजय महाडेश्वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

५. मा. मंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्राय, मुंबई 

११.प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई (सर्व) 

१३.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
१४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१५.संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

१६.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई 

१७. सहाय्यक संचालक (माअप्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

१८. श्री.अरविंद चावरीया (भापोसे), अपर पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), पुणे शहर. 
१९. श्रीमती भाग्यश्री रंगारी, राज्य विधी सल्लागार, मुंबई. 

२०. डॉ.सुजाता पटवर्धन-संचालक रोटो-सोटो के.ई.एम. हॉस्पीटल, मुंबई. 
२१.डॉ. सुरेंद्र माथूर, प्रेसिडेन्ट, झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑपडिनेडान सेंटर, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माअप्र-२०२३/प्र.क्र.१२७/आरोग्य-६, दिनांक २५ ऑक्टोबर, 2023 


२२.डॉ. प्रविण शिंगारे-माजी संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
२३.डॉ. वत्सला त्रिवेदी-प्रत्यारोपन तज्ञ, क्रिटिकेअर हॉस्पीटल, मुंबई 
२४.डॉ. श्रीरंग बच्चु, नेप्रोळॉजिस्ट बॉम्बे हॉस्पीटल, मुंबई 

२५.डॉ.भरत शाहा-प्रत्यारोपन तज्ञ, ग्लोबल हॉस्पीटल, परळ, मुंबई 

२६.डॉ. अरुण तिरलापूर, नेप्रोलॉजिस्ट, पुणे 

२७.निवड नस्ती (आरोग्य-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


